जिल्हा मंच, पुणे, अतिरिक्‍त जिल्हा मंच, पुणे 
व राज्य आयोगाचे परिक्रमा खंडपीठ, पुणे या 
कार्यालयाच्या इमारत बांधकामासाठी येणाऱ्या 


खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. ग्रासंक २०१६/प्र.क्र.११८/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (वि.), मुंबई-३२. 
दिनांक:- १० सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा:- १) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआ/आस्था/कक्ष-२/ 
पुणे/इमारत/२०१६/२३१४, दि. ७.६.२०१६. 
२) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआ/आस्था/पु-इमा.बांध./१८/५१७/, 
दि. ३१ जानेवारी, २०१८ 


प्रस्तावना:- 
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे, अतिरिक्‍त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे तसेच, 


राज्य आयोगाचे परिक्रमा खंडपीठ, पुणे या तिन्ही कार्यालयाकरिता एकत्रीत बहुमजली इमारत बांधण्यासाठी 


मौजे भांभुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे शहर येथील स.क्र. 932 ब/२ मधील ३०२०.३७ चौमी. बांधकाम 


क्षेत्रफळासाठी ₹ १४,५४,६७,०००/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काही 


अटींच्या अधिन राहून सहमती दर्शविली होती. त्यानुसार सचिव समितीच्या दि. २१ मार्च, २०१७ रोजी 


झालेल्या बैठकीत Ward पूर्तता करुन प्रस्ताव सचिव समितीच्या मान्यतेसाठी फेरसादर करण्याबाबत 


समितीने कळविले होते. सदर प्रस्ताव सचिव समितीच्या मान्यतेसाठी फेरसादर करण्याच्या दृष्टीने 


प्रस्तावातील ]ोऱ्याची पूर्तता करुन सुधारित प्रस्ताव राज्य आयोगाकडून मागविण्यात आला होता. त्यानुसार 


उपरोक्त जिल्हा मंचाच्या इमारतीच्या बांधकामाचे सुधारित क्षेत्रफळ २१९३.२५ चौमी. असुन त्याकरिता 


% ९,९८,००,०००/- इतक्या रकमेचा सुधारित अंदाजपत्रकीय प्रस्ताव राज्य आयोगाने संदर्भ क्र. २ च्या 


पत्रान्वये सादर केला आहे. 


२. उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रस्तावीत ग्राहक मंच कार्यालयांच्या इमारतीच्या बांधकामाचे क्षेत्रफळ व त्या 


अनुषंगाने बांधकामासाठी येणाऱ्या खर्चात जवळपास ४.५० कोटींच्या रकमेची घट झाली आहे. त्यानुसार 


सुधारित प्रस्ताव सचिव समितीच्या मान्यतेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास सादर करण्यात आला असता, 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंक २०१६/प्र.क्र.११८/ग्रासं-४ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्तावाच्या छाननीअंती Recapitulation Sheet प्रमाणे तरतुदी प्रस्तावित 


करुन ₹॒ ९,९८,००,०००/- ऐवजी ₹ १०,७७,४७,००८/- इतका खर्च परिगणित केला आहे व सचिव 


समितीसमोर सादर करावयाच्या प्रस्तावाची वित्तीय मर्यादा ₹ ५ कोटी वरुन ₹ १५ कोटी इतकी नियोजन 


विभागाच्या दि. ११ जून, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे.त्यामुळे त्यास सचिव समितीची 


मान्यतेची आवश्‍यकता नाही,असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कळविले आहे. यास्तव, जिल्हा ग्राहक तक्रार 


निवारण मंच, पुणे, अतिरिक्‍त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे तसेच, राज्य आयोगाचे परिक्रमा 


खंडपीठ, पुणे या तिन्ही कार्यालयाकरिता एकत्रित बहुमजली इमारत बांधण्याकरीता ₹१०,७७,४७,००८/- 


इतक्या येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


३. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे, अतिरिक्‍त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे तसेच, 


राज्य आयोगाचे परिक्रमा खंडपीठ, पुणे या तिन्ही कार्यालयाकरिता एकत्रीत बहुमजली इमारत बांधण्यासाठी 


मौजे भांभुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे sree येथील स.क्र. १३२ ब/२ मधील बांधकामाचे सुधारित क्षेत्रफळ २१९३.२५ 


AMT. असुन त्याकरिता ₹ ९,९८,००,०००/- इतक्या रकमेचा सुधारित अंदाजपत्रकीय प्रस्ताव आहे. त्यानुसार 


सचिव समितीच्या मान्यतेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात आला असता, 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्तावाच्या छाननीअंती सोबतच्या परिशिष्ट-“अ” येथील 


Recapitulation Sheet प्रमाणे तरतुदी प्रस्तावित करुन ₹ ९,९८,००,०००/- ऐवजी ₹ १०,७७,४७,००८/- 


(१२% वस्तु व सेवा करासहीत) (रुपये दहा कोटी सत्त्याहत्तर लक्ष सत्तेचाळीस हजार आठ रुपये फक्त) इतका 


इमारत बांधकामासाठी येणारा खर्च परिगणित केला आहे. सदर सुधारीत अंदाजपत्रकीय प्रस्तावास 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खालील बाबींची पूर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता 


प्रदान केली आहे. 


आओ काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच, विस्तृत 


नकाझास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


आ) ढोबळ स्वारुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 


अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंक २०१६/प्र.क्र.११८/ग्रासं-४ 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 


प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 


मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


ख) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 


विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून करावा. 


गो सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय बीडीजी-२०१७/ प्र.क्र.६०/ 


इमारती-२, दि. ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


घो नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त 


करुन सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


४. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे, अतिरिक्‍त ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे तसेच, राज्य 


आयोगाचे परिक्रमा खंडपीठ, पुणे या तिन्ही कार्यालयाकरिता एकत्रीत बहुमजली इमारत बांधण्यासाठी 


सुधारित अंदाजपत्रकीय प्रस्तावाच्या ₹ १०,७७,४७,००८/- (१२% वस्तु व सेवा करासहीत) (रुपये दहा कोटी 


सत्त्याहत्तर लक्ष सत्तेचाळीस हजार आठ रुपये फक्त) इतक्या येणाऱ्या खर्चाच्या प्रस्तावास सार्वजनिक 


बांधकाम विभागाच्या उपरोक्‍त नमुद बाबींची पूर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून याद्वारे प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


५. या वरील होणारा खर्च, मागणी क्रमांक-एम. ५, मुख्य लेखाशिर्ष, ५४७५, इतर सर्वसाधारण आर्थिक 


सेवांवरील भांडवली खर्च १०२, नागरी पुरवठा (00) (००)(०१) ग्राहक मंचासाठी इमारतीचे बांधकाम करणे 


(५४७५०२३९),५३, मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ मध्ये मंजूर झालेल्या अनुदानातून खर्च 


भागविण्यात यावा. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्र.-विअप्न १०००/प्र.क्र.४६/२००१/विनियम, दि.११ जुले, 


२००१ च्या शासन निर्णयाअन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार नियम, १९७८ भाग-पहिला, 


उपविभाग-५ मधीळ अनुक्रमांक-१ तसेच, सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ अन्वये 


प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक- ६३/इमारत-१, 


दि. ६ जून, २०१८ च्या प्राप्त संमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंक २०१६/प्र.क्र.११८/ग्रासं-४ 


&. उक्त शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१८०९१११५०८३०५००६ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Raju Kalluji Narpande 


ह ७४ DN: c=IN, o=Government Of 
aj (1 a UJ Maharashtra, ou=F.C.S and C.P, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c9bb69da44e8b03c93d1a88016 


N 3547bbb4787f2f2839b6277a288 1 82cbf6 
ठे r p a Nn eG 23cb, cn=Raju Kalluji Narpande 
Date: 2018.09.11 15:13:05 +05'30' 


(राजू क. ARTS ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


सहपत्र : परिशिष्ट “अ 


प्रत, 
१ 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

) मा.मंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 

) मा.राज्यमंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 
) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


5 


प्रधान सचिव, (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहायक. 
सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक 
अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
९) विभागीय आयुक्त, पुणे 
qo) जिल्हाधिकारी, पुणे 
११) सह सचिव, ग्रा.सं.४ (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.) 
१२) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई. 
१३) प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
१४) प्रबंधक, जिल्हा मंच, पुणे, अतिरिक्त ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे, राज्य आयोगाचे परिक्रमा खंडपीठ, पुणे 
) 
) 
) 
) 


xn 


S 


(३ 


१५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे-१ 
१६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र  मुंबई,/नागपूर 
१७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८)निवडनस्ती, ग्रासं-४. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंक २०१६/प्र.क्र.११८/ग्रासं-४ 


परिशिष्ट -“अ 
अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि/ग्रासं-४ 


Name of Word : Construction of Office Building for State Commission, Consumer Circuit bench and 
District, Additional District redressal forum at Bhamburda, Shivajinagar, Pune 


RECAPITULATION SHEET 
Sr Particulars of Items Norms Cost Rs. 
No. (Unit Rate Rs. Per 


Sqmt./meter/Lumpsum etc.) 


(A) | ESSENTIAL ITEMS 


1. Building Proper (Scope) 


a) Area 769.50 15000 Per Sqmt. 1,15,42,500 
b) Number of Floors Basement 

a) Area 399.99 12000 Per Sqmt. 47,99,880 
b) Number of Floors _ Parking 

a) Area 369.51 22000 Per Sqmt. 81,29,220 
b) Number of Floors GF 

a) Area 769.50 22000 Per Sqmt. 1,69,29,000 
b) Number of Floors FF 

a) Area 769.50 22000 Per Sqmt. 1,69,29,000 


b) Number of Floors SF 
Cc) Foundation in B.C. /Weak Soil 


d) Cost of Construction 5,83,29,600 
2. Electrification Internal | 5% of 1(d) 29,16,480 
External 6% of 1(d) 34,99,776 
64,16,256 
3. Water Supply and Sanitation 5% - of 1 (व) 29,16,480 
4. Miscellaneous Items 
Compound wall 245 10000 Per Rmt 24,50,000 
Furniture 1908.51 5000 Per Rmt 95,42,550 
Land Development & Internal Roads Lump Sum 30,00,000 
Rain water Harvesting 1% of 1 (व) 5,83,296 
Fire Fighting Arrangements 2% of 1 (d) 11,66,592 
Dismantlling existing structure Lump Sum 20,00,000 


Total | 1,87,42,438 


Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(4) | 8,64,04,774 


(B) | OPTIONAL ITEMS 


Sr Items 


Subtotal (B) 10 


PROJECT (A)+(B) (T) | 8,64,04,774 


Add 1% for Contingencies on (d) | 23,33,184 


Add 10% for Price Escalation on (T) | 86,40,477 


Add 12 % for GST on (T) | 1,03,68,573 


TOTAL COST OF PROJECT | 10,77,47,008 


Say Rs. Lakhs 1,077.47 


. .. Digitally signed by Raju Kalluji Narpande 
R ठे] Uu Ka | | uJ | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=F.C.S and CP, 
postal =400032, st tra, 
'1a880163547bbb4787f2f28 
pand 


25.4.2 bb69da44e8b03 
N ar p an d e 39b6277a288182cbf623cb, cn=Raju Kalluji Narpande 


Date: 2018.09.11 15:14:20 +05'30" 


(Raju K. Narpande ) 
Desk Officer, Govt. of Maharashtra 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


